कै.ग.दि.माडगुळकर नाट्यगृह, आटपाडी, जि.सांगली या 
नाटयगृह बांधकामासाठी निधी वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : नागृबा-२०१९/प्र.क्र.३०/सां.का.१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ०५ डिसेंबर, २०२३ 


वाचा : 9) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग क्र.नागृबा-२०१५/प्र.क्र.८५/ 
सां.का.१,दि.२९.०२.२०१६. 
२) जिल्हाधिकारी, सांगली यांचे पत्र क्र.गदीमा/नाटयगृह/प्रक्र१४(३)॥/१३९४/२०२३, 
दि.२८.०७.२०२३. 
प्रस्तावना : 
जिल्हा मुख्यालयी नाट्यगृह बांधकाम करण्यासाठी निधी मंजूर करण्याची योजना या विभागाच्या 
दि.२९.०२.२०१६ शासन निर्णयान्वये कार्यरत योजनेनुसार, मौजे आटपाडी, जि.सांगली येथील नाटयगृह 
बांधण्यास सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दर्शविलेल्या सहमतीनुसार रु.१३,६२,५४,९७०/- (रुपये तेरा कोटी 
बासष्ट लक्ष चोपन्न हजार नऊशे सत्तर फक्त) इतक्या खर्चाच्या कामास अर्थसहाय्य मंजूर करण्यास एक 
“विशेष बाब” म्हणून प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. सदर प्रशासकीय मान्यतेच्या अधिन राहून 
नाट्यगृह बांधकामास शासन हिऱऱ्यातील वितरीत अंशत: रक्‍कम रु.९५,००,०००/- इतका निधी खर्च 
झाल्याचे उपयोगिता प्रमाणपत्र विभागास प्राप्त झाले आहे. आता रु.१,७५,९०,०००/- इतक्या निधी 
वितरणाचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय : 

शासनाच्या संदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णयातील विहित तरतूदीनुसार मौजे आटपाडी, जि.सांगली येथे 
सुरु असलेल्या नाटयगृह बांधकामासाठी शासकीय अर्थसहाय्य हिस्सा रू.१,७५,९०,०००/- (रुपये एक कोटी 
पंचाहत्तर लक्ष नव्वद हजार Hae) इतका निधी वितरीत करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. यासंदर्भातील दि.३०.०३.२०१९ च्या शासन निर्णयातील अटी व शर्ती कायम राहतील. 

३. जिल्हाधिकारी, सांगली हे नियंत्रक अधिकारी राहतील व त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या दुय्यम 
अधिकाऱ्यास यासंबंधीच्या देयकावर स्वाक्षरी करण्यास प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 

४. यासाठी होणारा खर्च मागणी क्रमांक झेडडी-२, २२०५ कला आणि संस्कृती (००) १०२ कला व 
संस्कृती प्रचाळन (०१) (०२) शासकीय प्रेक्षागृहे व सभागृहे (२२०५ १४८१) ३१, सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) या 
लेखाशीर्षाखाली सन २०२३-२४ च्या वित्तीय वर्षात मंजूर झालेल्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


५. वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२ एप्रिल, २०२३ अन्वये विहित 
केलेल्या अटी व शतींची पूर्तता होत असून, या परिपत्रकान्वये विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात सदर 
शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.४२७/२०२३/व्यय-१५, दि.२०.०९.२०२३ 
अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः नागृबा-२०१९/प्र.क्र.३०/सां.का.१ 


७. 


सदर शासन निर्णय हा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२३१२०५१७०२३५८६२३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ददेशानुस R व नावाने, 


Digitally signed by GOPICHAND PANDURANG CHAVAN 
G Pp | H A N D DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TOURISM 
AND CULTURAL DEPARTMENT, 
2.5.4.20=2f36b6412b2bad225b8d078a7f80eed5b7d004f917946a 
PA N D U RA N G c3d5ff416ac9473d48, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=0E195B995C4CFBA1B7E199D1B4B48F8A7C4C1AA 
D3E82FED8E020632824893 159, cn=GOPICHAND PANDURANG 
CHAVAN ee 
Date: 2023.12.05 17:34:31 +05'30' 


(गो.पां. चव्हाण) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


., जिल्हाधिकारी, जिल्हा सांगली 


२. मा.मंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई 


जिल्हा कोषागार अधिकारी, सांगली 


४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), एक / दोन महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 


. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), एक / दोन महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


७. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (प) विभाग, सांगळी 


. अवर सचिव (अर्थसंकल्प), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई - अर्थसंकल्प 


शाखेने सदर रक्‍कम अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीद्वारे वितरीत करावी. 


. निवड नस्ती, सां.का.१ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


